राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मराठवाडा अग्रो 
प्रोसेस फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. ता.कळम 
जि.उस्मानाबाद या संघाच्या ३०,००० लिटर 
प्रतिदिन प्रक्रिया क्षमतेच्या दुग्धशाळेचे १ लाख लि. 
प्रतिदिन क्षमतेपर्यंत विस्तारीकरण करणे या प्रकल्प 
प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः राकृवि २०१८/प्र.क्र.9० /पदुम-८ 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख:- १५ जून, २०२० 


संदर्भ : शासन निर्णय समक्रमांक दि.११ जून २०२०. 


शासन शुध्दिपत्रक - 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील “शासन निर्णय” या शिर्षकाखाली खालील प्रमाणे तक्ता नमूद करण्यात 
आला आहे :- 


अ.क्र. | तपशिल प्रकल्प किंमत | राकृवियो हिस्सा | लाभार्थी हिस्सा 
(रु.लाखात) (५०%) (५०%) 
१. _ | प्लॅन्ट व मशिनरी | ८४३.६० ४२१.८ ४२१.८ 
नागरी बांधकाम ३९०.०० १९५.०० १९५.०० 
इतर स्थावर | १२०.२० ६०.१० ६०.१० 
मालमत्ता 
४. | प्रासंगिक निधी ६७.६९ ३३.८४ ३३.८४ 
५. | तांत्रिक सल्लागार । ७१.०६ ३५.५३ ३५.५३ 
एकूण १४९२.५६ ७४६.२८ ७४६.२८ 


त्याऐवजी सदर तक्ता खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


अ.क्र. | तपशिल प्रकल्प किंमत | राकृवियो हिस्सा | लाभार्थी हिस्सा (५०% 
(रु.लळाखात) (५०%) 
प्लॅन्ट व मशिनरी ८०२.७७० ४०१.३५ ४०१.३५ 
नागरी बांधकाम ३९०.०० १९५.०० १९५.०० 
इतर स्थावर | १२०.२० ६०.१० ६०.१० 
मालमत्ता 
४. प्रासंगिक निधी ६७.६९० ३३.८४५ ३३.८४५ 
५. | तांत्रिक सल्लागार ७१.४१४ ३५.७०७ ३५.७०७ 
एकूण १४५२.०० (७७२६.०० 92G.00 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः राकृवि २०१८/प्र.क्र.७०/पदुम-८ 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा सांकेतांक २०२००६२६१०१६२४६४०१ असा आहे.हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


कढ Digitally signed by Rajesh Shaligram Govil 
aj e S h DN: c=IN, o=Government Of Mah; htra, 
ouch 


१५ 0 ADF Dep 


2 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c549410b2251df8c92783a2da 1 7af 

S h a | I g ra m cacbe7f8fe3a4fd88f1 56fea84433871f11, 
serialNumber=3cec7a5cf8d124a0d8e1 5bfc 

85a782c01ef27eaeeBbedaba4dce34165620 


Govil dation tered 
(राजेश गोविल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय)/ मा.राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग 

७. आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, 

९. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

qo, विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 

११. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, उस्मानाबाद 

१२. जिल्हा TAMA उप आयुकत, उस्मानाबाद. 

१३. जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, उस्मानबाद. 

१४. महाळेखापाला१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५. अध्यक्ष,मराठवाडा अँग्रो प्रोसेस फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि. ता.कळम जि.उस्मानाबाद 
१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


